विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७ 
(अनिवार्य) (दत्तमत) ०६- दूरध्वनी, वीज रु. ५.७९ 
लक्ष, १४-भाडे पट्टी व कर रु. ३०३.१८ लक्ष असे 
एकूण रु. ३०८.९७ लक्ष खर्च भागविण्यासाठी पुरवणी 
मागणीद्वारे मंजुर झालेल्या तरतुदीच्या 
वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ सप्टेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- १ सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र अंवनि/पु.मा.प्रस्ताव/ 
पावसाळी अधि/२०१८-१९/४३९/१८, दि. १५.०६.२०१८ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि. २.०४ .२०१८. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पुरक-२०१८/प्र.क्र. ९५/अर्थ-३, दि.२७.०७.२०१८. 
४) शासन निर्णय क्र. पुरक-२०१८/प्र.क्र.३४/२०१८/१७-स, दि. ३०.०७.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र.१ च्या प्रस्तावानुसार सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
या कार्यालयाने कामकाजाच्या दृष्टीने जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-४, या कार्यालयाने भंडारी 
सहकारी बँक लि. मुंबई यांना देय असलेले प्रलंबित दूरध्वनी, वीज व प्रलंबित भाडे पट्टी व कर खर्चाकरिता सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी केल्यानुसार रु.३०८.९७ लक्ष इतक्या रकमेची आवश्‍यकता आहे. यासाठी 
जुले, २०१८ च्या पावसाळी HIATT मंजुर झालेल्या रु. ३०८.९७ लक्ष इतक्या पुरवणी मागणीची रक्‍कम अदा 
करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-४ या कार्यालयाने भंडारी सहकारी बँक लि. मुंबई यांना देय 
असलेले प्रलंबित दूरध्वनी, वीज व प्रलंबित भाडे पट्टी व कर खर्चाकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मा. 
उच्च न्यायालयाच्या दि. ७.०६.२०१८ व दि. १२.०६.२०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार, जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई-४ या कार्यालयाने भंडारी सहकारी बँक लि. मुंबई यांना देय असलेले प्रलंबित दुरध्वनी, वीज 
व प्रलंबित भाडे पट्टी व कर या खर्चाकरिता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ३०८.९७ लक्ष इतक्या रकमेचा 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-४ या कार्यालयाने भंडारी सहकारी बँक लि. मुंबई यांना देय असलेले 
प्रलंबित दुरध्वनी, वीज प्रलंबित भाडे पट्टी व कर, खर्च भागविण्यासाठी जुले, २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात 
पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आलेली रु. ३०८.९७ लक्ष इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स 


विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ येथील परिपत्रकानुसार मंजुर पुरक मागणीच्या रु. ३०८.९७ लक्ष इतकी रक्‍कम 
बीम्सद्वारे वितरित करण्यास संमती देण्यात येत आहे. 


2. या रकमेचा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली जुले, २०१८ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजुर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्र. व्ही-२, 
मुख्य/गौण/उपशिर्ष २४२५, सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(09) संचालन व प्रशासन 


(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन 
(२४२५ ००६७) (अनिवार्य) (दत्तमत) 
०६-दुरध्वनी, वीज ----- रु. ५.७९ लक्ष 
१४-भाडे पट्टी व कर----रु. ३०३.१८ लक्ष 
एकूण रु. ३०८.९७ लक्ष 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजुर करण्यात आलेली रक्कम रुपये ३०८.९७ लक्ष (रुपये तीन कोटी आठ 
लक्ष CUA हजार फक्त) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-४, सहाय्यक निबंधक, सहकारी 
संस्था, एच पूर्व विभाग, मुंबई व उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम विभाग, मुंबई या कार्यालयांस 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयातील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यामार्फत वितरित करण्यात यावी व यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४५४/२०१८/व्यय-२, दि. ४.०९.२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०७१७४११८७७०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Deepak $ Desai 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Deepa ९ ७८५00 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01facc6e58028a3 


7 bde93d4ac81d87ed6247ca0fb3a8276024 
esai ps ec 
Date: 2018.09.07 18:16:29 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

२. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

३. महाळेखापाल-१ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४. महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१८/प्र.क्र. ७८/२२-स 


६. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था,मुंबई 

७. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई-४, 

८. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, एच पूर्व विभाग, मुंबई, 

९. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम विभाग, मुंबई 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११. वित्त विभाग (व्यय-२) व अर्थसंकल्प शाखा, मंत्रालय, मुंबई, 

१२. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३. निवड नस्ती (२२-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


